जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील 
बांधकामे/विकास योजना यांच्याशी संबंधित प्रशासकीय व 
तांत्रिक मान्यता आणि निविदा/कंत्राट स्विकारण्याच्या 
अधिकारात वाढ करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः झेडपीए-२०२१/प्र.क्र.२२/वित्त-९ 
बांधकाम भवन, १ ला मजला, २५ ASS पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: २८ मे, २०२१ 


वाचा : 


ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः झेडपीए-२०२१/प्र.क्र.२२/वित्त-९, दि.२७ मे, २०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक: 

शासन निर्णय क्रमांक झेडपीए-२०२१/प्र.क्र.२२/वित्त-९, दि.२७ मे, २०२१ मधील दुसऱया परिच्छेदातील 
५ व्या ओळीत “सदर शासन निर्णयातील इतर सर्व तरतुदी कायम ठेवून स्थायी समिती, जिल्हा परिषद तसेच जिल्हा 
परिषदा यांना असलेले अनुक्रमे रु.३० लाख व रु.५० लाख पर्यंतच्या खर्चाचे अधिकार केवळ कोविड विषयक बाबींच्या 
खरेदीसाठी पुढील आदेश होईपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना या शासन निर्णयान्वये प्रदान 
करण्यात येत आहेत.” याऐवजी “सदर शासन निर्णयातील इतर सर्व तरतुदी कायम ठेवून स्थायी समिती, जिल्हा 
परिषद यांना असलेली अधिकतम अधिकार मर्यादा रु.५० लाखापर्यंत व जिल्हा परिषदांना असलेली अधिकतम 
अधिकार मर्यादा रु.५०,००,००१ ते संपूर्ण अधिकार हे सध्याच्या कोविड-१९ मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे केवळ 
कोविड विषयक बाबींच्या खरेदीसाठी पुढील आदेश होईपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना या 
शासन निर्णयान्वये प्रदान करण्यात येत आहेत” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२८११२३३०८४२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a5605 2bf04825 7ffe4ea09078de9d5 
56ae5babe8adc8b1, 

D EV | C H A N D J A | N pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F7FAB712736F6, 
serialNumber=48 1 AF6EECE7C1D432D3119135BE703BF6529E7A4 
55A9B17708C677B565D8EE24, cn=PRAVIN DEVICHAND JAIN 
Date: 2021.06.04 15:02:36 +05'30' 

(प्रवीण देविचंद जेन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः झेडपीए-२०२१/प्र.क्र.२२/वित्त-९ 


२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

३. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव. 

५. सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 

६. मा.मुख्यसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 

७. मा.विधानसभा/ विधानपरिषद सदस्य. 

८. महाळलेखाकार( स्थानिक संस्था) महाराष्ट्र-१, मुंबई (पाच जादा प्रतीसह). 
९. महालेखाकार( स्थानिक संस्था) महाराष्ट्र-२, नागपूर (पाच जादा प्रतीसह). 
qo. सर्व विभागीय आयुक्‍त( महसूल). 

११. संचालक तथा मुख्य लेखापरिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, म.रा.कोकणभवन, नवी मुंबई. 
१२. सर्व सह सचिव/ उपसचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. सर्व सह मुख्य लेखा परिक्षक. 

१४. स्थानिक निधी लेखा (कोकण/रत्नागिरी/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती). 
१५. सर्व जिल्हा परिषदाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

१६. सर्व जिल्हा परिषदाचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

१७. सर्व जिल्हा परिषदाचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी. 

१८.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१९. वित्त विभाग( व्यय-१५ / अर्थ-१७/ वित्त आयोग कक्षो. 

२०. ग्राम विकास विभाग(सर्व कार्यासने). 

२१. मा.अ.मु.स.(ग्रा.वि.व पं.रा.) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

२२.निवड नस्ती (कार्यासन वित्त-९), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


-O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


